आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण 
शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष २२०२ एच ९७३-वेतन) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०४/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ ऑक्टोबर,२०२१. 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 

२) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.८.०४.२०२१,दि.१२.०५.२०२१, 
दि.२.०६.२०२१. दि.१६.०७.२०२१, दि.१७.०९.२०२१ व दि.७.१०.२०२१. 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.अनुवि-४९२१/ प्र.क्र.४३ (भाग-१)/ अर्थसंकल्प. 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयास अनुसरून वित्त विभागामार्फत 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार व 
स्वतंत्र नस्तीवर मान्यता दिल्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शाळेय शिक्षण विभागामार्फत 
अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या सैनिकी शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्याच्या तुकडीला सहाय्य 
(२२०२ एच ९७३) या योजनेकरीता ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता ६० % मर्यादेतील निधी 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये शाळेय शिक्षण विभागास वितरीत करण्यात आळेला आहे. 


आता झालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावावर वित्त विभागाने १०० टक्के 
मर्यादेतील उर्वरीत निधी वितरणास मान्यता दिळी आहे. यास अनुसरून सदर निधी शालेय शिक्षण 
विभागास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२१-२२ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत सैनिकी शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला 
सहाय्य (२२०२ एच ९७३), ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) करीता वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून १०० टक्के मर्यादेतील उर्वरीत एकूण रू.६००.०० लाख (अक्षरी रूपये सहा कोटी फक्त) इतका 
निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना 
वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असून प्रकरणी 
विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ 
व दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सं.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात व अनौ.सं.क्र.९५६/व्यय-१४, दि.२८.१०.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२८११२०५४४१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


Digitally signed by Ravindra 


Ravindra _ cemarenue 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Tribal Development 


Digambarro wissen 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a8 


Aute त टात 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8 


. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग ( अर्थोपाय / अर्थ-१९ / व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


